“plied विकास व उद्योजकता विभागाच्या 
अधिपत्याखालील व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालयांतर्गत राज्यस्तरीय, विभागस्तरीय 
व जिल्हास्तरीय खरेदी समिती स्थापन 
करणेबाबत." 


महाराष्ट्र शासन 
कौडाल्य विकास व उद्योजकता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण ११११/प्र.क्र.१६६/१९/व्यशि-५ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२ 
दिनांक: १३ नोव्हेंबर, २०१९. 


वाचा: १ उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 
भाग ॥॥/ उद्योग-४, दिनांक ३०.१०.२०१५ 


२ कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: आयटीआय २०१४/ 
प्र.क्र. १३१/व्यशि-३, दिनांक ०२.०२.२०१६. 


३ कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक: आयटीआय 
२०१४/ प्र.क्र.१३१/ व्यशि-३, दिनांक ०३.०३.२०१६. 


४ कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: व्यशिअ- 
२०१६/(७७/१६)/ व्यशि-१, दिनांक २३.०६.२०१६. 


५ उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२ 
भाग ॥/उद्योग-४, दिनांक १/१२/२०१६. 


६ led विकास व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: आयटीआय 
२०१४/प्र.क्र. १३१/व्यशि-३, दिनांक १८/५/२०१७. 


प्रस्तावना:- 

elated विकास व उद्योजकता विभागाच्या अधिपत्याखालील व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालय व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांकरिता यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी 
करण्यासाठी राज्यस्तरीय, विभागस्तरीय व जिल्हास्तरीय खरेदी समित्या तसेच महाराष्ट्र राज्य 
व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ, मुंबई यांचे स्तरावरील खरेदी समिती स्थापन करण्यास संदर्भ क्र.२ येथील 
शासन निर्णयान्वये मान्यता दिलेली आहे. तसेच संदर्भ क्र. ३ येथील शासन शुद्धीपत्रकान्वये शासन 
निर्णयासोबतच्यासहपत्र “अ” मधील विविध समित्यांपैकी राज्यस्तरीय खरेदी समितीमध्ये सुधारणा 
करण्यात आली आहे. दरम्यानच्या काळात संदर्भ क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण संचालनालयातील संचालकांच्या दोन पदांपैकी संचालक, प्रशिक्षण हे एक पद रद्द करून 
संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण हे एकच पद करण्यात आळे आहे. त्यामुळे राज्यस्तरीय खरेदी 
समितीमध्ये संचालक (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांची अध्यक्ष म्हणून संदर्भ क्र.६ येथील शासन निर्णयान्वये नियुक्‍ती करण्यात आळेली आहे. 
तथापि, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या संदर्भ क्र.५ येथील शासन निर्णयातील प्रकरण क्र.२ मधील 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण ११११/प्र.क्र.१६६/१९/व्यशि-५ 


परिच्छेद क्र. २.९.२ अन्वये राज्यस्तरीय प्रशासकीय विभाग खरेदी समितीच्या रचनेमध्ये विभाग 
प्रमुखाऐवजी प्रशासकीय विभाग प्रमुख-अध्यक्ष म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे 
राज्यस्तरीय खरेदी समितीमध्ये आवश्‍यक बदल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
शासनाच्या संदर्भ क्र.६ येथील झासन निर्णयान्वये स्थापन करण्यात आलेली राज्यस्तरीय खरेदी 
समिती रद्द करण्यात येत असून व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय व त्यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयांकरीता यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे राज्यस्तरीय समिती 
गठीत करण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे :- 
राज्यस्तरीय खरेदी समिती (२.९.२) 


१ | अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव /सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता अध्यक्ष 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


२ | सह सचिव/ उप सचिव (व्यशि-३), कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, सदस्य 
मंत्रालय,मुंबई. 


३ | सह सचिव/ उप सचिव (व्यशि-५), कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, सदस्य 
मंत्रालय,मुंबई. 


४ | संचालक (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अध्यक्ष 
संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


५ । अवर सचिव (म.रा.व्य.शि.प.मं/ म.रा.व्य.प्र.प./ BUR , कौशल्य सदस्य 
विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


६ । खरेदी प्रक्रियेशी संबंधित कामकाज हाताळणारे सहसंचालक/। सदस्य सचिव 
उपसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई. 


७ । लेखा व कोषागार संचालनालयातील ग-अ किंवा गट-ब दर्जाचा निमंत्रित 
लेखाधिकारी. 


८ | उद्योग सहसंचालक (भांडार खरेदी/उद्योग संचालनालयाचा गट अ' निमंत्रित 
दर्जाचा प्रतिनिधी. 


९ | अन्य विभागांकडून कोणताही निमंत्रित आवश्‍यकता असल्यास. निमंत्रित 


qo | तांत्रिक तज्ञ, आवश्यकता असल्यास. निमंत्रित 


२. संदर्भ क्र. २ येथील झासन निर्णयान्वये स्थापन केलेल्या विभागस्तरीय खरेदी समिती, 
जिल्हास्तरावर खरेदी समिती तसेच महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ, मुंबई यांचे 
स्तरावरील खरेदी समिती या समित्यांची रचना संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता 
दिल्यानुसारच राहील. तथापि, राज्यस्तरीय खरेदी समितीसंदर्भातील वरील सुधारणा विचारात घेऊन 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालयांतर्गत करावयाच्या खरेदीसंदर्भात नियमानुसार आवश्यक 
कार्यावाही करण्याची दक्षता संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी घ्यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण ११११/प्र.क्र.१६६/१९/व्यशि-५ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०१९१११३१५२२११०६०३ असा आहे. सदर 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sachin Shamkant Desai 

Led ment Of Maharashtra, ou=Skill Development 
Sachin mn 

st: 

46 1d7cf89d 14c68f5987ede605ac1 176d986, 


ip Department, postalCode=400032, 
47cf1bb44681444917, 


° 
S h a mM k a nt D e S a | serialNumber=6ff04ebffab4f962ad757b0e36e3a96ab5db4421f6 
9568763 153dea139498b2, cn=Sachin Shamkant Desai 
Date: 2019.11.13 15:28:54 +05'30' 


(सचिन शा. देसाई) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


iv] 


१. महाळेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

३. विकास आयुकत (उद्योग), उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई-३२. 

४. अपर मुख्य सचिव, Hered विकास व उद्योजकता विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, 
मुंबई. 

५. सह सचिव/उप सचिव (ART 3/4), कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, 
मंत्रालय, मुंबई. 

६. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ, मुंबई. 

७. सचिव, महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ, मुंबई. 

८. संचालक (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई. 

९. संचालक (लेखा व कोषागारे), मुंबई. 

१०. सर्व सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय (संचालनालयामार्फत). 

११.सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, कोकण/पुणे/नागपूर/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती. 

१२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१३.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. (संचालनालयामार्फत) 

१४. सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी. (संचालनालयामार्फत) 

१५. प्राचार्य, सर्व संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था. (संचालनाळयामार्फत) 

१६. मुख्याध्यापक, सर्व संबंधित शासकीय तांत्रिक विद्यालय. (संचालनालयामार्फत) 

१७.सर्व अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८.कार्यासन अधिकारी (उद्योग-४), उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९. निवड नस्ती (व्यशि-५), कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


